स्व. खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय 
कुस्ती स्पर्धेच्या अनुदानामध्ये वाढ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो-३३२३/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दि: २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीस्पर्धा २०१२/प्र. क्र. २२५/क्रीयुसे-२, 
दि. ३ नोव्हेंबर, २०१२. 


प्रस्तावना -: 

महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर पुरुष व महिलांसाठी दरवर्षी “स्व. खाशाबा जाधव चषक 
राज्यस्तरीय कुस्ती” स्पर्धेसाठीची नियमावली संदर्भ क्र. १ येथील दि. 3 नोव्हेंबर, २०१२ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. सन २०२२-२३ या वर्षात धुळे येथे आयोजीत स्पर्धेच्या 
आयोजनासंदर्भात आता खालीलप्रमाणे सुधारित आदेशा देण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ मध्ये धुळे येथे आयोजीत स्व. खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या 
आयोजनासंदर्भात दि.०३.११.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयामधीळ नियम क्र.९ मध्ये या वर्षाकरिता 
खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे:- 

या स्पर्धेचे आयोजन स्थानिक समितीकडून स्थानिक जिल्हा संघटना, क्रीडा संस्था, क्रीडा 
मंडळे, पंच, तांत्रीक अधिकारी, रेफरी यांच्या समन्वयाने स्पर्धेचे आयोजन पुर्ण करण्यात यावे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२११७५६०४९२२१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३३२३/प्र.क्र.०५/क्रीयुसे-२ 


६) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

७) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२) महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१३) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

१४) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१६) ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
१७) कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे - १, क्रीयुसे -३) 
१८)निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


